महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.९०/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :३० मार्च २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील (१) पोलीस ठाणे, ga 
(मानखुर्द), (२) पोलीस ठाणे, देवनार (गोवंडी) व (३) पोलीस ठाणे, गोवंडी 
यांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ  :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१३)॥/१४९६/१४, दिनांक ०५.०४.२०१४. 


ज्ञापन :- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे (१) पोलीस ठाणे, ट्राँबे 
(मानखुर्द), (२) पोलीस ठाणे, देवनार (गोवंडी) व (३) पोलीस ठाणे, गोवंडी यांच्या इमारतींची 
दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप-विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप-विभाग, कुर्ला, 
मुंबई, यांनी सन २०१३-१४ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले खर्चाचे अंदाज सादर केले 
आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, 
अंधेरी, मुंबई, यांनी सांक्षाकित केळे आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासळे आहेत व ते पुढील 
तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सुधारले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती 
दिली आहे :- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) (3) 


ia ; “MOW to Trombay Police Station at Mankhurd, Repairs to | रु.१८,१२,८८८/- 
Internal and External Plaster and Painting, Flooring, Toilet 
Block, Doors and Windows.” 


२. “MOW to Devnar Police Station at Govandi, Repairs to Internal | रु.१९,४९,०७४/- 
and External Plaster and Painting, Flooring, Toilet Block, Doors 
and Windows.” 


2: “MOW to Govandi Police Station at Govandi, Repairs to रु.१९,६०,३९१/- 
Internal and External Plaster and Painting, Flooring, Toilet 
Block, Doors and Windows.” 


एकूण रु.५७,२२,३५३/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.९०/पोल-७. 


४. परिच्छेद ३ मधील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्यानुसार (१) पोलीस ठाणे, gid (AMA), 
(२) पोलीस ठाणे, देवनार (गोवंडी) व (३) पोलीस ठाणे, गोवंडी यांच्या इमारतींची दुरुस्ती 
करण्यासाठी रु.५७,२२,३५३/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य GUMMY, २०५५, पोलीस (०२), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
HERNIAS उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९५/इमा-२, 
दिनांक १०.०३.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०४०५१२२४३५८५२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


‘ Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa p Nn | (0 p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


B O rs e b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.04.05 12:26:07 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


प्रत :- 
q 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर मुंबई, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


षु 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळल-७). 


an 


पृष्ठ २ पैकी 2 


